भा.प्र.से. परिविक्षाधिन अधिकारी-२०२३ या 
तुकडी अंतर्गत ०१ अधिसंख्य सहायक 
जिल्हाधिकारी पद निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२४/प्र. क्र. ४२ /ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ जुलै, २०२४. 
संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०/२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.पदनि-२०२४/प्र.क्र.४२/ई-८, 
दि.१८/०३/२०२४ 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टीआरएन-१०२४/प्र. क्र.६९/२०२४/भाप्रसे१(दहा), 
दि.०८/०७/२०२४. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२३ च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवेमधील १२ अधिका-यांकरीता 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक जिल्हाधिकारी संवर्गात दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.०३ येथील पत्रान्वये सदर तुकडीमधील श्रीमती पूजा 
मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्याकरीता याअगोदर अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून पुणे जिल्हा 
वाटप करण्यात आला होता. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव श्रीमती पूजा खेडकर, परिविक्षाधिन 
अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा प्रशिक्षणाकरीता सुधारित जिल्हा वाटप करण्याचा 
शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

त्यास अनुसरून भारतीय प्रशासन सेवेमधील अधिकारी श्रीमती पूजा खेडकर, परिविक्षाधिन 
अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी यांना वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सहायक 
जिल्हाधिकारी संवर्गात पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या उर्वरित परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 


अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.- 


अ. | परिविक्षाधीन भा.प्र.से | जिल्हा प्रशिक्षणासाठी जिल्हा परिविक्षाधीन कालावधी 
क्र अधिकाऱ्याचे नाव यापूर्वी वाटप करण्यात | प्रशिक्षणासाठी 


आलेला जिल्हा प्रस्तावित 
जिल्हा 
पहि श्रीमती पूजा मनोरमा पुणे वाशिम । दि.०८.०७.२०२४- 


दिलीप खेडकर दि.३०.०७.२०२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२४/प्र. क्र. ४२ /ई-८ 

३. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार उपरोक्‍त अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी यांना 
महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

४. सदर अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या पदावर होणारा खर्च " मागणी क्र. सी-१-२०५३ - 
जिल्हा प्रशासन (००) ०९३ जिल्हा आस्थापना आस्थापना (०१)(०४) आयुक्‍त अमरावती (२०५३ ००८२), बाब 
क्र. ०१ वेतन " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

षु. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७०९१८२४५६६३१९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DR.SHWETA SAWDEKAR BAIG 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
° FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6281ac1913ceb1456ffcfd8eSd3dbe032cfa746426763d635 


‘1cb898b72986801, postalCode=400032, st=M. 


laharashtra, 
serialNumber=2F A86D3D30D0DE896CC35E8F420B067861B1ECA1 
D14FFO10A5202C61E6ADCE6FE, cn=DR.SHWETA SAWDEKAR BAIG 
Di 


jate: 2024.07.09 18:36:07 +05'30" 


(डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. अ.मु.स. (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे/ अमरावती. 
४) जिल्हाधिकारी, पुणे , वाशीम 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,पुणे, वाशीम. 
६) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई /नागपूर. 
७) उप सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) उप सचिव, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९) उप सचिव/ सह सचिव (कार्यासन ब-१ / ई-१) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


